मंत्रालय मुख्य इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील 
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) या 
संस्थेची जागा नगर विकास विभागास वाटप 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५५/२०२२/निवास-१(२२), 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
प्रस्तावना : - 


मंत्रालयीन प्रशासन विभाग एकाच मजल्यावर एकत्रित आणण्याच्या दृष्टीकोनातून मंत्रालय मुख्य 
इमारतीमधील तिसऱ्या मजल्यावरील राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) या संस्थेचे कार्यालय नविन 
प्रशासन भवन इमारत, ११ वा मजला, पूर्व बाजू येथील जागेत स्थलांतरीत केल्यामुळे Raat असलेली ४०६.७३ 
चौ.फूट जागा नगर विकास विभागास वाटप करण्याचा तसेच, नगर विकास विभागाच्या ताब्यातील मंत्रालय 
विस्तार इमारत, ४ था मजला ब्रिजवरील ४८२.२६ चौ.फूट जागा सामान्य प्रशासन विभागास वाटप करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने आता शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 
शासन निर्णय :- 

१. मंत्रालय विस्तार इमारत, ४ था मजला ब्रिजवरील नगर विकास विभागाची ४८२.२६ चौ.फूट जागा 
सामान्य प्रशासन विभागास (कार्या-१६-अ,१६-ब,१६-क) वाटप करण्यात येत आहे. 

२. तसेच नगर विकास विभागास ४ था मजला ब्रिजवरील ४८२.२६ चौ.फूट जागेच्या बदल्यात मंत्रालय 
मुख्य इमारत, तिसरा मजल्यावरील एन.आय.सी. ची रिक्‍त असलेली ४०६.७३ चौ.फूट जागा वाटप करण्यात 
येत आहे. 

२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेचा ताबा 
संबंधितांना दयावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१७१०२२२१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0990ae5e49835c85a735703503a82e3cd3cdde01 9c8ce2fdb9 
¢7765ef1b7c39f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D FV] DAS SA N D UJ | serialNumber=2D1 9FEFD3001 1466572B4E69158C3099ADDED4CBB59 
D6833F72ED93F73A564DC, cn=BHAGURE DEVIDAS SANDUJI 
Date: 2024.02.23 17:19:59 +05'30' 
ai. 
(दे. सां. भगुरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 

मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. सह/उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. उप सचिव (गृहव्य), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. उप सचिव (निवास-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. कार्यकारी अभियंता, SHAT शहर (सा.बां) विभाग,बांधकाम भवन,२ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-०१. 
१५. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१६. शाखा अभियंता (सा.बां.) बंगलो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


